नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी 
अनुदान योजनेअंतर्गत नाट्य परीक्षण समिती 
(व्यावसायिक, संगीत व प्रायोगिक) पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. नासंअ ४८२०/प्र.क्र, १२३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. नासंअ ४८१५/ 

प्र.क्र.११७/ सां.का.४, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ 

२) शारान निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. नासंअ ४८१८/ 
प्र.क्र.३५०/ सां.का.४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र. 
१५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकास/६९६, 
दिनांक ४ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 

उपर्निरदिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन 
नाट्यनिर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत नाट्य परीक्षण समिती स्थापना करण्यात आली होती. 
तर उपर्निर्दिष्ट क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर समिती बरखास्त करण्यात आलेली आहे. 
उपर्निर्दिष्ट क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये नाटयनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी 
अनुदान योजनची सुधारीत नियमावलीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन 
विषयांकित योजनेकरिता नाट्य परीक्षण समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

व्यावसायिक व प्रायोगिक नाट्यनिर्मितीस अनुदान योजनेअंतर्गत नाटकाचा दर्जा 
ठरविण्यासाठी खालीलप्रमाणे नाट्य परीक्षण समिती (व्यावसायिक, संगीत व प्रायोगिक) गठीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | a7 | कळा | 
| 
9. | श्री. शफाअत खान अशासकीय सदस्य | 
२._ | श्रीमती विनिता पिपळख अझ्ञासकीय सदस्य | 


नाटय परिक्षण समिती गठीत.१०८£ ९४०४ 


\dea\2020-21\deshpande 20200प्र, क. 02 


[ 3. | श्रीमती सविता मालपेकर STG सदस्य 
Cs. | श्री. विजयगोखले a श्री.विजयगोखले | अझासकीय सदस्य 
_उ._| श्री. अशोक समे अशासकीय सदस्य 
॥ ६. श्री. पुरुषोत्तम वेर्ड | अज्ञासकीय सदस्य 
| ७. | श्री. प्रकाडा बाळकृष्ण पायगुडे अज्ञासकीय सदस्य 
(_८- | श्रीमती शोभा बोली ८. | श्रीमती शोभा बोल्ली झि E अज्ञासकीय सदस्य 
8. | श्री. आनंद कुलकर्णी अझ्ासकीय सदस्य 
| 90. | श्री. संजय देवळाणकर-पाटील SIRO सदस्य 
| 99. | श्री. समीर इंदुलकर अज्ञासकीय सदस्य 
१२. | श्री. संदीप जंगम अझ्ासकीय सदस्य 
43. | श्री. bleu सावरकर अशासकीय सदस्य 
१४. । श्री. सचिन शि अशासकीय सदस्य 
१५. | श्री. ्यामनाथ पुंडे अशासकीय सदस्य 
| १६. | Al नरेश गडेव अशासकीय सदस्य 
। १७. । श्री. विलास गोविंद कुलकर्णी अझ्ासकीय सदस्य 
। १८. | श्री. उज्ज्वल देशमुख | अशासकीय सदस्य 
| १९, | श्रीमती आसावरी तिडके अशासकीय सदस्य 
0. जे अझ्ञासकीय सदस्य | 
| 3a. | अज्ञासकीय सदस्य 
| 22. | संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय | सदस्य सचिव 


2. या समितीमध्ये संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना समितीच्या 
बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नेमण्यात येत आहे. मात्र, 
नाटकांचे परीक्षण हे तज्ञांमार्फतच होणे आव्यक असल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी असणा-या 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांना नाटकाचे परीक्षण करण्याचे अध्रिकार राहणार नाहीत, 


३. सदर समिती या झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे 
कालावधीसाठी किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत 
असेल. 


8. नाट्य परीक्षण समितीच्या सदस्यांना प्रत्येक नाटकासाठी रुपये ५००/- इतके 
मानधन तसेच त्यांचा प्रवास खर्च रेल्वेच्या द्वितीय वातानुकुलीत शयनयान प्रवासाच्या दरानुसार 
मंजूर करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या भोजन व निवासाची व्यवस्था सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. 


4. नाट्य परीक्षण समितीमधील सदस्य अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या नाटकाच्या 
लेखन/ दिग्दर्शन / अभिनय / तंत्रज्ञ / संगीत किंवा अन्य बाबींशी संबधित असतील तर सदर 
सदस्यास संबंधित नाटकाचे परीक्षण करता येणार नाही. 


१6९2020-2102515914220200प्र.क. २३-२० नाटय परिक्षण 


Page 6 


& नाटकाचे परीक्षण करण्यासाठी २२ सदश्यांपैकी किमान ११ सपस्यांची 
गणसंख्या असणे आव्यक राहील. 


6. समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
८. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 


तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


्ः यासाठीचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, प्रधान लेखाशीर्ष २२०५ कला व 
संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, (०५) (०१) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक 
अनुदान (२२०५ १६२३) योजनेतर, ३१ सहाय्यक अनुदान या लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


qo. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 32320222726 vo wosyes 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानु।२ व नांवाने, Nw 


(डौलेश तु. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सविव, मंत्रालय, गुंबई ४०० ०३२ 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई ४०० ०३२ 
. सर्व अशासकीय सदस्य (रांचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळयामार्फत) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
, महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 


२०६७८ 


——_——————— — —— 
1&\dea\ 2020-21 \deshpande 2020. क. १२४३-२० नाटय परिक्षण समिती wr docx Page? 


१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४ 


डायना. 
११4७१२020 21\deshpande 2020प्र. क. १२३-२० ale परिक्षण समिती Tate doce Pages 


